बृहन्मुंबई मधील मालाड (पूर्व) गांव येथील 
सर्वे क्रमांक-२३९/१, सी.टी.एस. क्रमांक- 
८२७ए/ ४ए/२, या “पोलीस गृहनिर्माण” 
करता राखीव असलेल्या भूखंडाचा 
विकास करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एलएनडी-०७१७/प्र.क्र.४१५/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा  :- १) शासकीय अधिसूचना, नगर विकास विभाग, क्रमांक-टीपीबी-४३१३/ 
प्र.क्र.१९१/२०१३/न.वि.-११, दिनांक ०५.०४.२०१६. 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व 
कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई, यांचे पत्र क्रमांक पीएचसी/ 
टी.बी./मुंबई/मालाड-(पूर्वी/डी.बी.-रियाल्टी/ २६१८/२०१७, दिनांक 
१२.०७.२०१७. 

३) सह-व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व 
कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई, यांचे पत्र क्रमांक पीएचसी/ 
टी.बी./ मुंबई/ मालाड-(पूवी/ ३१८२/ २०१७, दिनांक १९.०८.२०१७. 


प्रस्तावना.- 


शासकीय अधिसूचना, नगर विकास विभाग, क्रमांक-टीपीबी-४३१३/ प्र.क्र.१९१/ 
२०१३/न.वि.-११, दिनांक ०५.०४.२०१६, द्वारे मालाड (पूर्वी गांव येथील सर्वे क्रमांक-२३९/१, 
सी.टी.एस. क्रमांक-८२७ए/४ए/२, हा भूखंड (८०,९३४ चौरस मीटर) “पोलीस गृहनिर्माण” 
करता, विवक्षित अटींवर, राखीव ठेवण्यात आला आहे. या अटींपैकी अट (ii) व (iii) खाली 
BET करत आहे:- 


(ii) “The Appropriate Authority for the development of said land shall be the State 
Government in Home Department.” 


(iii) “The above said reservation shall be developed by Appropriate Authority 
according to the provision of Regulation 33(3) (B) of Development Control 
regulations for Greater Mumbai.” 


२. वर Ved केल्याप्रमाणे, उक्त भूखंडाचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन, गृह 
विभाग यास समुचित प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. गृह विभागाच्या वतीने 
उक्त भूखंडाचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई, यास प्राधिकृत करावे, salt विनंती उक्त महामंडळाचे व्यवस्थापकीय 
संचालक यांनी दिनांक १२.०७.२०१७ रोजीच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे शासनाकडे केली आहे. 


३. उक्त महामंडळाची मुख्य उद्दिष्टे आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांची उक्त विनंती 
विचारात घेऊन, शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एलएनडी-०७१७/प्र.क्र.४१५/पोळल-७ 


are निर्णय.- 


बृहन्मुंबई मधील मालाड (पूर्वी गांव येथील सर्वे क्रमांक-२३९/१, सी.टी.एस. क्रमांक- 
८२७ए/४ए/२, या “पोलीस गृहनिर्माण” करता राखीव असलेल्या भूखंडाचा विकास हा गृह 
विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई, 
यांच्यामार्फत करण्यात येईल. 


२. Bare निर्णय नगर विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६२/न.वि.-११, 
दिनांक २५.०९.२०१७, द्वारे मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


=P हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१११०१६२६३११३२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


+ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Wa p Nn | ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582F 


| 9b876d443b2654088832e43dcad21c52a, 
O p a O [| 5 e cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.11.10 16:16:31 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (गृह-शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 
आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 


८ 
९ 
90) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
99) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर. 

१२) अवर सचिव (न.वि.-११), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड फाईल, पोल-७. 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


